वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी अंतर्गत परभणी मुख्यालय व 
मुख्यालय बाहेरील मुला-मुलींच्या विविध 
वसतिगृहामध्ये मनोरंजनांच्या सुविधा (rv, 
Dish इ.) उपलब्ध करुन देण्यास प्रशासकीय 


मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मकृवि-१२२४/प्र.क्र.१७७/७-अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २६/०९/२०२४ 


१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२ 
दि.१७.०४.२०१५. 

२. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६. 

३. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,शासन निर्ण  क्र.संकीर्ण- 
२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४ दि.२४.०८.२०१७. 

४. महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या दि.२०.०६.२०२४ रोजी झालेल्या ११५ 
व्या बैठकीचे इतिवृत्त,दि.२७.०६.२०२४. 

५. संचालक (विस्तार शिक्षण व सासावि), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन 
परिषद,पुणे यांचे पत्र जा.क्र.मकृप/वि.शि.२/२८९५/२०२४, दि.१८.०९.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत परभणी मुख्यालय व मुख्यालय 
बाहेरील मुला-मुलींच्या विविध वसतिगृहामध्ये T.V. व Dish च्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव परभणी कृषि विद्यापीठाने सादर केला होता. सदरच्या प्रस्तावास कृषि परिषदेच्या ११७ व्या 
बैठकीमध्ये मान्यता देण्याच्या अधीन राहून मा.मंत्री (कृषि) यांनी पूर्वमान्यता प्रदान केळी आहे. 

त्यानुसार, संचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी संदर्भ क्र.५ अन्वये 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत परभणी मुख्यालय व मुख्यालय बाहेरील 
मुला-मुलींच्या विविध वसतिगृहामध्ये T.V. व Dish च्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत 
परभणी मुख्यालय व मुख्यालय बाहेरील मुला-मुलींच्या विविध वसतिगृहांमध्ये T.V. व Dish ची 
खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.१७७/७-अ 


शासन निर्णय :- 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत परभणी मुख्यालय व मुख्यालय 


बाहेरील मुला-मुलींच्या विविध वसतिगृहामध्ये T.V. व Dish खरेदीच्या रु.८००.०० लाख (रु.आठ 


कोटी फक्‍त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


Estimate 


Name of work : Providing and fixing Entertainment Facilities for Various Girl's & Boy's 
Hostel at Parbhani Headquarter & Outside Parbhani Headquarter, under, VNMKV, Parbhani. 


No. 


Particular of Items 


Qty 


Rate per 
unit 


Amount 


1. 


Supply and Installation of Smart Televison with High 
Quality High Definition direct to Home Box with Inbuilt 
multimedia over the top services with subscription 
convenience for up to one year (including software 
application screen casting facility anti virus unique deep 
black non glare technology 4kh HDR Display chrome 
cast built in works with apple airplay HTML 5 Wifi 


87 


7,75,127 


6,74,36,049 


connectivity to support all the futuristic features) 


GST 18% 1,21,38,488 


Transpor 


ting 4,25,463 


Grand Total 8,00,00,000 


२. उपरोक्त प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. 


TV. व Dish च्या उपकरणांची आवश्‍यकता/मागणी याची शाहानिशा/खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर उपकरणांच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया 
राबविण्यात यावी. 


खरेदी करावयाच्या TV. व Dish बाबतच्या उपकरणांच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा 
(Technical Specification) संबंधित तज्ञांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. 
तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical Specification) हे कोणत्याही विशिष्ट 
कंपनीळा फायदा होईल अशा रितीने तयार HSS नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


. शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकोर्ण- 


२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४ दि.२४.०८.२०१७ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारित 
नियमपुस्तिका यामधील तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


. प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीची रक्‍कम ही अंदाजित आहे, त्यामुळे 


खरेदी प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी 
असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने 
पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.१७७/७-अ 


३. 


५. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१ 
पीकसंवर्धन, (००)(०९) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाला सहायक 
अनुदान (कार्यक्रम) (२४१५ ०१०५) या लेखाशिर्षाखालील ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


area निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 


१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, 


उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०९२६१९०४५५९००१ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRATIBHA 
MADHAV PATIL 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे. 

कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी/उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जि.परभणी. 


. सहायक लेखाधिकारी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

. मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी ळेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

. उप मुख्य लेखापरीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५. 


कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


